मंत्रालयीन संवर्गातील व महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगातील सहायक कक्ष अधिकारी तसेच 
सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्या सन २०२२ 
च्या सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे वेळापत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
तारीख: २८ नोव्हेंबर,२०२२. 


शासन परिपत्रक - मंत्रालयीन संवर्गातील व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील सहायक कक्ष अधिकारी 
तसेच सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांची सन २०२२ मधील सेवाप्रेवशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा ही 


मंगळवार, दि. १० जानेवारी, २०२३ ते शुक्रवार दि. १३ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत दररोज 
सकाळी १०.०० ते दुपारी ०१.०० या वेळेत , एलफिन्स्टन महाविद्यालय, १५६, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, 


मुंबई ४०० ०२३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे. 


परीक्षेच्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या सर्व परिशिष्टांचे अवलोकन करावे. 


परिशिष्ट विषय 
“अ परीक्षेचे वेळापत्रक 
“ब” परीक्षेबाबतच्या महत्वाच्या सूचना 


मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना विनंती करण्यात येते की, 
सदर परिपत्रक त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील परीक्षेला बसणाऱ्या सर्व उमेदवारांच्या ( जे उमेदवार 
रजेवर / प्रतिनियुक्तीवर असतील त्यांच्यासह ) तात्काळ निदर्शनास आणावे व त्यांना हे परिपत्रक 
अवगत करण्यात आल्याची नोंद आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२११२८१६२६४६६७०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GEETA RAHUL 
KULKARNI 


(गीता रा. कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग (सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्याकरीता) 
सचिव, महाराष्ट्रलोकसेवा आयोग (आयोगातील सहायक कक्ष अधिकारी यांच्याकरीता) 
सह/उप सचिव ( आस्थापना), सर्व मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग (मंत्रालयीन संवर्गातील 
सहायक कक्ष अधिकारी यांच्याकरीता) 

४. निवडनस्ती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का-१७ 


AA परिपत्रक क्र. सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का.१७, दि. २८.११.२०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट- "अ 
परीक्षेचे वेळापत्रक 
परीक्षेचा वार, । प्रश्नपत्रिका | प्रश्नपत्रिकेचा अभ्यासक्रम अनुज्ञेय पुस्तकांची यादी 
दिनांक व वेळ क्र. विषय 
मंगळवार प्रश्नपत्रिका | कार्यनियमावली । महाराष्ट्र छासन | महाराष्ट्र शासन 
दि. १० क्र.१ व विधानमंडळ | कार्यनियमावली.(अनुसूची-१) कार्यनियमावली (अनुसूची - 
जानेवारी, २०२३ | (भाग-१ | कामकाज नियम 4). 
(पुस्तकांसह) कार्यनियमावली अन्वये | कार्यनियमावली अन्वये 
(सकाळी १०.०० काढण्यात आलेले APSA. । काढण्यात आलेले अनुदेशा. 
तै महाराष्ट्र विधानसभा नियम महाराष्ट्र विधानसभा नियम 
दुपारी ०१.००) महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम. | महाराष्ट्र विधानपरिषद 
नियम. 
प्रश्नपत्रिका | सेवाविषयक ।म.ना.से. (वर्तणूक, नियम, | म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, 
क्र.१ बाबी १९७९. १९७९. 
(भाग-२) AAS. (शिस्त व अपील) | म.ना.से. (शिस्त व अपील) 
(पुस्तकांसह) नियम, १९७९ नियम, १९७९ 
म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे विनियम) | म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे 
नियम, २०२१ विनियम) नियम, २०२१ 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित शासन निर्णय व 
सेवाविषयक बाबी * अधिसूचनेच्या प्रती 
बुधवार प्रश्नपत्रिका | मंत्रालयीन मंत्रालयीन विभागातील व 
दि. ११ क्र२ रचना, योजना । जिल्हा पातळीवरील रचना. 
जानेवारी, २०२३ | (भाग-१ तसेच शासनाची महत्वाची धोरणे 
होत (पुस्तकां नागरीकांना । आणि कल्याणकारी 
x शिवाय) द्यावयाच्या सेवा | उपाययोजना. 
व माहीती लोकसेवा हक्क अधिनियम 
दुपारी ०१.००) 
माहीती अधिकार अधिनियम 
प्रश्नपत्रिका | कार्यालयीन | कार्यालयीन कार्यपद्धती 
क्र.२ कार्यपद्धती, | नियमपुस्तिका 
(भाग-२) | सोौजन्यपूर्ण । लोकप्रतिनिधींना पुस्तकांशिवाय 
(पुस्तकां | वागणूक तसेच | शासकीय कार्यालयांमध्ये 
शिवाय) | दस्तावेज जतन | सौजन्यपूर्ण वागणूक देणे. 
व सुरक्षितता | पुराभिलेख जतन करणे. 


गोपनीय माहिती व कागदपत्रे 
याबाबत घ्यावयाची खबरदारी 
आणि सुरक्षितता नियम. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का-१७ 


परीक्षेचा वार, । प्रश्नपत्रिका | प्रश्नपत्रिकेचा अभ्यासक्रम अनुज्ञेय पुस्तकांची यादी 
दिनांक व वेळ क्र विषय 
वार्षिक प्रशासन अहवाल 
गुरूवार प्रश्नपत्रिका म.ना.से. म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण | म.ना.से. (सेवेच्या 
दि. १२ 0.3 नियमपुस्तिका | ati नियम, १९८१ सर्वसाधारण BN) नियम, 
जानेवारी, २०२३ | (भाग-१) १९८१ 
(पुस्तकांसह) म.ना.से. (वेतन) नियम, १९८१ । म.ना.से. (वेतन) नियम, 
(सकाळी १०.०० १९८१ 
ते म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ । म.ना.से. (रजा) नियम, 
दुपारी ०१.००) १९८१ 
AAG. (पदग्रहण अवधी, | म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, 
स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन, | स्वियत्तर सेवा आणि 
बडतर्फी व सेवेतून काढून | निलंबन, बडतर्फी व 
टाकणे या काळातील प्रदाने) | सेवेतून काढून टाकणे या 
नियम, १९८१ काळातील प्रदाने) नियम, 
१९८१ 
म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, | म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) 
१९८२ नियम, १९८२ 
प्रवासभत्ता नियम (मुंबई नागरी | संबंधित शासन निर्णयांच्या 
सेवा नियम,१९५९ नुसार) प्रती 
प्रश्नपत्रिका | अर्थसंकल्पिय | अर्थसंकल्पिय बाबींचा अभ्यास 
क्र.३ बाबी अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका. । अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका. 
(भाग-२) आकस्मिक खर्च | आकरिमक खर्च 
(पुस्तकांसह) नियमपुस्तिका. नियमपुस्तिका. 
शुक्रवार प्रश्नपत्रिका टिप्पणी लेखन व मसुदा लेखन. । पुस्तकांशिवाय 
दि. १३ 0.8 
जानेवारी, 2023 | (पुस्तकां 
(सकाळी १०.०० | शिवाय) 


ते 
दुपारी ०१.००) 


* प्रश्नपत्रिका क्र.१ (भाग-२) या सेवाविषयक बाबींच्या विषयासंदर्भातील प्रश्‍नपत्रिकेत खालील सेवाविषयक बाबी 


अंतर्भूत आहेत. 


म.ना.से.(लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम- २००५, म.ना.से.(संगणक हाताळणी ज्ञान) नियम- १९९९, 
बदली अधिनियम - २००५, महसूली विभाग वाटप अधिनियम - २०२१, अनुकंपा धोरण, प्रतिनियुक्ती 


धोरण, सेवाप्रवेश नियम, पदोन्नतीची मार्गदर्शक तत्वे, शासकीय सेवेतील आरक्षण. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का-१७ 


&S 


> 


2 


Go 


११) 


शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का.१७, दि.२८.११.२०२२ सोबतचे 
परिशिष्ट- "ब" 


परीक्षेबाबतच्या महत्वाच्या सूचना 


परीक्षा कालावधीत प्रत्येक उमेदवाराने स्वत:चे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. 
परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ४५ मिनिटे अगोदर उमेदवाराने परीक्षेच्या केंद्रावर हजर रहावे. 

परीक्षा केंद्रात सूचना फलकावरील दालन क्रमांक व आसन क्रमांक नुसार बैठकव्यवस्था असेल. 
परीक्षा सुरु झाल्यावर येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास परीक्षा कक्षामध्ये प्रवेश दिळा जाणार नाही. 
परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक पेपर सुरु होण्यापूर्वी तसेच पेपर सपंण्यापूर्वी दहा मिनिटे अगोदर 
इशारा देणारी घंटा देण्यात येईल. 

उत्तरपत्रिका लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आव्यक सर्व 
तपशील उमेदवारांनी अचूकपणे भरणे आवश्‍यक आहे. मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस उमेदवाराने 
कोणतेही लिखाण करु नये. उत्तरपत्रिकेच्या आतील पानांवर तसेच पुरवणीवर उमेदवाराने स्वत:चे 
नाव, स्वाक्षरी, आसन क्रमांक इत्यादी कोणताही मजकूर लिहू नये. उत्तरपत्रिका/प्रश्नपत्रिकेच्या 
कोणत्याही भागावर उमेदवारांने स्वाक्षरी करु नये. तसेच सही करणे किंवा ओळख पटवून 
देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा / खूणांचा निर्देश करणे ही बाब आक्षेपार्ह समजण्यात येईल व 
त्याप्रकरणी खालील नमूद अ.क्र. ९ प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्याची मागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस 
उत्तरे लिहावीत. 

परीक्षेसाठी विहित केलेली अधिकृत शासकीय पुस्तके/अधिनियम/नियम/शासन निर्णय त्या त्या 
पेपरच्या वेळी उमेदवारांना परीक्षा कक्षात वापरण्याची परवानगी राहील. विहित केलेली मुळ पुस्तके 
उपलब्ध नसल्यास, संबंधित विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या विहित 
पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी राहील. मात्र परीक्षेसाठी विहित 
केलेल्या पुस्तकांमध्ये अथवा पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रतींवर अथवा अधिनियम/नियम/झासन निर्णयाच्या 
प्रतींवर इतर कोणत्याही प्रकारचे लिखाण केलेले नसावे. 

उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन केल्यास ( कॉपी करणे/ बघून 
लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा करुन उत्तर लिहिणे, परीक्षा 
दालनात भ्रमणध्वनी(मोबाईल), पेजर, गणनयंत्र अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनीक उपकरणे जवळ बाळगणे 
इत्यादी ) संबंधित प्रश्नपत्रिकेसाठी अनुत्तीर्ण घोषित करण्यात येईल तसेच त्यावर्षीच्या उर्वरीत सर्व 
प्रश्नपत्रिकांना बसण्यासाठी अपात्र ठरविण्यात Ager. 


) परीक्षा संपण्याच्या १० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी आपली उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून 


घ्यावी. 
परीक्षा सुरु असताना आणि परीक्षा संपल्यानंतर समवेक्षकांनी परवानगी दिल्याखेरीज जागा सोडू नये. 


RRKKKKKEKK 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


